अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात 
गठीत समितीस दिनांक ३१/१०/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र : संकीर्ण1-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ जुले, २०१८. 
संदर्भ :- 


१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक-१६/११/२०१५. 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -१/२/२०१६. 

3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -३०/४/२०१६. 

४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक-१९/१०/२०१६. 

५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -२२/३/२०१७. 

६) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -१९/७/२०१७. 

७ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -१२/१०/२०१७. 

८) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -२२/१२/२०१७. 

९) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -१७/३/२०१८. 

१०) सदस्य सचिव, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय पुनर्रचना समिती तथा संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.असांस/२०१८/ पुनर्रचना/प्रमा/२३३, 
दिनांक ७/६/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्याकरीता संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयाद्वारे प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती 
गठित करण्यात आली होती. सदर समितीस संदर्भ क्र. २ ते ५ येथील शासन निर्णयांद्वारे मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयाद्वारे सदर समितीचे श्री. सीताराम कुंटे, 
तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्गठन करण्यात आले असून, 
संदर्भ क्र. ७ ते ९ येथील शासन निर्णयाद्वारे सदर समितीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर मुदतवाढ 
ही दिनांक ३०/६/२०१८ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६ 


शासन निर्णय :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्याकरीता संदर्भ क्र. ६ येथील शासन 
निर्णयाद्वारे श्री. सीताराम कुंटे, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पुनर्गठीत केलेल्या आणि संदर्भ क्र. ७ ते ९ येथील शासन निर्णयांद्वारे मुदतवाढ दिलेल्या 
समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३१/१०/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
मुदतवाढ ही अंतिम मुदतवाढ आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७१७१२११३८९०१६ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझांनुसार व नांवाने, 


5.4.21 006०263030: ))203€ 
44359c483f3e 1b0d4450728d0, cn=Priyanka Ranjan 


Chhapwale chan 


pwale 
Date: 2018.07.17 17:16:21 +0530" 


(प्रियांका छापवाले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, यांचे स्वीय सचिव, विधानमंडळ, मुंबई 
मा. मंत्री / राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
श्री. जयंतकुमार बांठीया, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव, (वित्तीय सुधारणा) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

श्री. अजयकुमार गुप्ता, उप महासंचालक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली. 

डॉ. अभय पेठे, Professor in Urban Economics, University of Mumbai 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती की, सदर शासन निर्णय 
अध्यक्ष, राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचारी संघटना, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावा. 

93) संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / लेखाकोष भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 

१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-८ / आ.पु.क.),मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

१७) कार्यासन अधिकारी (का. १४२७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१८) निवडनस्ती-का.१४२६. 


>>> बय 


२ 


Sa ०2 


दु 
& 
9 
८ 
९ 
१० 
११ 
१२ 


~~"X# «re "५--८ Ca 


Se Ore NN 


RRRKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


